महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण-१०२१/प्र.क्र.9५/१४ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
तारीख: ७ मार्च २०२२ 


संदर्भ : समक्रमांकाचे दि.२९.०९.२०२१, ०७.१०.२०२१, दि.०१.११.२०२१, दि.०८.१२.२०२१ व 
दि.२९.१२.२०२१ चे आदेशा 


आदेशा 


सेवापुस्तके संगणकीकृत करण्याच्या अनुषंगाने NIC, मुंबई यांनी HRMS मध्ये ई-सेवापुस्तक 
आज्ञावली विकसित केली आहे. मंत्रालयीन विभागात कार्यरत भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 
सेवापुस्तकांमधील माहिती सदर आज्ञावलीमध्ये भरण्याची कार्यवाही करण्याकरिता श्री.सु.ग.गांगरकर, अवर 
सचिव, साप्रवि/का.९अ यांच्या पर्यवेक्षीय नियंत्रणाखाली संदर्भाधीन दि.२९.०९.२०२१ व दि.०७.१०.२०२१ च्या 
शासन आदेशान्वये एक गट (Cell) स्थापन करण्यात आला असून सदर गटामध्ये खालील नमूद कर्मचाऱ्यांचा 
समावेश आहे. 


अ.क्र नांव पदनाम सध्याचा विभाग 


श्री.वैभव उध्दवराव दिवाण लिपिक-टंकलेखक | महसूल व वन विभाग 


श्री.गौरव मोहनराव चौधरी लिपिक-टंकलेखक | कृषी व पदुम विभाग 


१ 

२ 

3 श्री.सुश्ांत नारायण पाटील लिपिक-टंकलेखक | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

४ | श्री.बालाजी मुरलीधर पुरी लिपिक-टंकलेखक | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


५. श्री.मिलींद एकनाथ गायकवाड | लिपिक-टंकलेखक | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


2. साप्रवि/कार्यासन-९अ यांच्या विनंतीनुसार उक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधीस संदर्भाधीन 
आदेशान्वये वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता, प्रस्तुत आदेशाद्वारे उपरोक्‍त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 
त्यांच्या मूळ विभागास परत करण्यात येत आहेत. त्यानुसार संबंधीत कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मूळ विभागामध्ये 
तत्काळ रुजू व्हावे. 

३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०७१५३६५६०६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vivek Ramakant 
Jadhav 


(वि. र. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधीत लिपिक-टंकलेखक, मंत्रालय, मुंबई 


प्रत-: 
१) अ.मु.स/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधीत विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधीत मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
२) सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


शासन आदेठा क्रमांकः संकीर्ण-१०२१/प्र.क्र.७५/१४ब 


३) सह/उप सचिव (आस्थापना), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

४) सह/उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

५) सह/उप सचिव (आस्थापन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

६) सह/उप सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
७) सह/उप सचिव (कार्या-९३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

८) सह/उप सचिव (कार्या.१०), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

९) निवड नस्ती/का.१४ब 


पृष्ठ २ पैकी २ 


